महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनस्तर  5-२० : ५६१००-१७७५००) या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवांतर्गत 
पदव्युत्तर / पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण 
झाल्यानंतरची सुधारित पदस्थापना. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीजीपी २०२१/प्र.क्र.०२ /सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: १२ मे, २०२१ 


वाचा :- संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रआआसे/मवैआसे/२अ/टे-३/ 
पीजी.सु.पदस्थाना/१६३६/२०२०, दि.२९.१२.२०२०. 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर S-2o : ५६१००-१७७५००) या संवर्गातील, 
आरोग्य सेवा आयुक्तालयाच्या अंतर्गत पदव्युत्तर पदवी / पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांना सुधारीत पदस्थापना देण्याबाबत संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी त्यांच्या 
वाचा येथे नमूद दि.२९.१२.२०२० च्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्तावास अनुसरुन 
संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हता, आरोग्य संस्थांमधील रिक्‍त पदे व प्रशासनिक निकड 
इत्यादी बाबी विचारात घेवून, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना 
खालील प्रपत्र-“अ” मध्ये, पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना 
प्रपत्र-“ब” मध्ये व पदव्युत्तर पदवी (आयुर्वेद) उत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना प्रपत्र-“क” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे सुधारीत पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


प्रपत्र-अ 
अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदवी । पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
अभ्यासक्रम पदस्थापना 
1 १_| डा अनुप प्रभाकर इंगोले MD Radiology जि रु औरंगाबाद 
२ | डा शिवाजी शांकरराव राठोड MD Radiology सारु जालना 
३ | ST aah सुभाष दुर्शटवार MD Radiology जि रु अमरावती 
४ | डॉ अमित शिवाजीमाने MD Psychiatry fot & सातारा 
4 | ST अक्षय भगवंतराव परजने MS Gen.Surgery ।सारुजालना 
& । डा अमितकुमार महादेव पाटील MD PSM जिल्हा क्षयरोग केंद्र सोलापूर 
७ । डाराजेंद्र सुरेश बागुल MD PSM ता आअ शिरपुर TH धुळे 
८ | डॉ संजयकुमार बालाजीराव पांचाळ | MD PSM ता आ अ दारव्हा जि यवतमाळ 


शासन आदेश क्रमांकः पीजीपी- २०२१/प्र.क्र.०२ /सेवा-३ 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदवी । पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
अभ्यासक्रम पदस्थापना 
९ | डा सुबोध पुंडलीक इंगळे MD PSM उ जिरुअंबड जिजालना 
| do | o | डास्वाती बाजीराव पाटील MD PSM ता आअ अलिबाग जि रायगड 
शि १ | डा महेंद्र रणधीर धनविजय MD PSM ताआअलाखणी जि भंडारा 
१२ | डा पल्लवी हिरालाल पगडाल MD PSM जि सा रु औरंगाबाद 
१३ । डा नितिन भिवावडेकर MD PSM ता आअमहाड जि रायगड (यांच्या 
यापुर्वीच्या अनधिकृत गैरहजेरीच्या कार्यवाही 
करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा .) 
१४ । डाजितेंद्र नेवाजी गेडाम General Medicine | जिरुभंडारा 
१५ | Si पंजाब विठल ab General Medicine | जिरु हिंगोली 
१६ | डा संजयकुमार दवलू माहुरे MD Anaesthesia ।उजिरु कळमनुरी जि हिंगोली 
१७ | डा सुरेंद्र बाबासाहेब मडके MD Pathalogoy ।उजिरुनळदुर्गजिउस्मानाबाद 
१८ | डो प्रकाडा भिमराव खरात MD Pathalogoy  ।जिरुबीड 
१९ | ST सुशिल दिलीपराव देशमुख Psychatri प्रादेशिक मनोरुग्णालय ठाणे 
२० | डा दिपाली जयस्वाल (बेथरिया) MD ANATOMY प्राआ के रायपुर जि नागपूर 
२१ | डा WT महादेव कांबळे MD PSM ता आअ तासगांव जि सांगली 
(अ. गै. वै. अ. यांच्या जागी ) 
२२ | डा प्रताप मारुतीराव शिदे MD PSM ताआअ उमरगा जि उस्मानाबाद 
२३ | डॉ कुलदिप कल्याणराव मिटकरी MD PSM oT ST संग्रामपुर जि बुलढाणा 
२४ | ST बिरप्पा ति. दुधभाते MD PSM उ जि रु पंढरपूर जि सोलापूर 
२५ | डा विवेक केशवराव सक्सेना MD PSM ता आअ नागपूर (ग्रा) 
२६ | डा हर्षल काशिनाथ qed MD PSM ता आअ येवला जिनाशिक 
२७ | डा रमेश बाबुराव दुधाळ MS OBGY ग्रारु घनसावंगी जिजालना 
२८ | डॉ शोख आरिफ खाजाभाई MD Forensic सारु जालना 
२९ | ST stall शांकरराव वाघमारे MD Forensic उजिरुकेजजिबीड 
प्रपत्र-ब 
अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
पदवीका पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 
।_१_ | डो सुभाष बाबूराव राठोड D.G.O. उ जिरुअंबड जि जालना 
२ | डॉ हेमंत पंढरीनाथ चौधरी D.G.O. उजिरुकराडजिसातारा 
३ | डॉ गजानन जनार्धन शिरोळे D.G.O. स्त्री रुग्णालय, वसमत जि हिंगोली 
४ | डा दतात्रय आत्ठुतोष तराळ D.G.O. ग्रारु मलकापूर जि कोल्हापूर 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पीजीपी- २०२१/प्र.क्र.०२ /सेवा-३ 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
पदवीका पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 
५ | डा देवरी बिधान कुटीश्वर D.G.O. ग्रारु आष्टी जिंगडचिरोली 
६ । डामेघा शांकरराव गीरेपुंजे D.G.O. इंदिरा गांधी स्मृती रुग्णालय भिवंडी जि ठाणे 
डा अरविंद नामदेवराव कांबळे D.G.O. स्री रु नांदेड 
डा सिहमारे रोड़ान प्रल्हादराव D.G.0. इंदिरा गांधी स्मृती रुग्णालय भिवंडी जि ठाणे 
डॉ श्रध्दा प्रतापराव जोर्वकर DVD जि रु नाशिक (अ. गै. वै. अ. यांच्या जागी ) 
| do | o | SI शिवाजी आनंद जाधव DM.RD. ।उठजिरुमंचरजि पुणे 
| 99 | डो हितेझा Gear गांवडे DM.RD. ।ठजिरुकारंजाजिवाशिम 
१२ | डा शशिकांत शाहुराव मोराळे DM.RD. ।उठजिरुपनवेलजिरायगड 
१३ | डा.समीर श्रीधर नागदेवते DM.RD. ।उजिरुराजूराजिचंद्रपूर 
१४ | डा सय्यद सिराजोदिन सय्यद DM.RD. | स्री रु जालना 
१५ । डा जाधव रुपेश रमेश DM.RD. ।जिरुसिंधुदुर्ग 
१६ | डा विश्वभर सचिन अशोक DMRD. ।उजिरुवरोराजिचंद्रपूर 
१७ | डा प्रविण नाना पाटील D.CH. जि रु नंदुरबार 
१८ | डा पातुरकर नचिकेत अनंत D.CH. उ जिरुसाकोली जि भंडारा 
१९ | डा हरन गजानन सातवराव D.CH. ग्रारु औंढा नागनाथ जि हिंगोली 
२० । डा सोनकांबळे प्रशांत बळीराम D.CH. ग्रारु नायगाव जिनांदेड 
२१ | STATOR हुसेन मुजाफर D.CH. डागा स्त्री रु नागपूर 
२२ | डा आशिष देशपांडे D.C.H. ग्रामीण रुग्णालय धारुर बीड 
२३ | डा हाके स्वप्नील मोहन D.C.H. उजिरुकारंजा जिवाशिम 
२४ | डा देवेंद्र गुरुृदासजी लाडे D.C.H. उजिरुमुल जिचंद्रपूर 
२५ | डा चव्हाण चेतन पुरुषोत्तम D.CH. स्त्री रुग्णालय अमरावती 
२६ | डा. पवार योगेडा सुभाष D.C.H. ग्रारु जेजुरी जिपुणे 
२७ | डा सचिन विनायकराव साळवे DA. जि स्त्री रु वाशिम 
२८ | डा राम वसंतराव हजारे DA. जिसा रु वाशिम 
२९ | डा रविद्र नारायण कांबळे DA. ग्रारु गारगोटी जि कोल्हापूर 
३० । डॉ तेजस्विनी विजय आवळे DA. ग्रारु घनसावंगी जिजालना 
३१ | ST कळंबे मनीष सुभाष DA. Sl h युनिट अवलपुर जिअमरावती 
३२ | डा मुलगीर सुरेश ज्ञानोबा DA. सारु जालना 
३३ | ST सातभाई प्रफुल एकनाथ DA. ट्राके युनिट हिंगणघाट जि वर्धा 
३४ | डा चेतन मनोहरराव चौधरी DAA. उ जि रु वैजापूर जि औरंगाबाद 
३५ | डा खैरे तुषार कारभारी DA. ग्रा रु गिरणारे जि नाशिक (अ.गै.वै.अ. 


यांच्या जागी) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पीजीपी- २०२१/प्र.क्र.०२ /सेवा-३ 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
पदवीका पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 
३६ | डा स्मिता विलास सोनवणे D.A. जि रु नाशिक (अ.गै.वै.अ. यांच्या जागी) 
३७ | डांश्रीकांत विनायक लांजुरकर D-ORTHO. | Me arm जि बुलढाणा 
3¢ | ST गोडबोले नितीन कोंडीबा D-ORTHO. | SRIS कळवण fF AIRTH 
३९ | STARS प्रविण सोहनलाल D-ORTHO. |।उजिरुअचलपूरजिअमरावती 
४० | डामेश्राम माधुरी ait D.P.M. प्रादेशिक मनोरुग्णालय नागपूर 
४१ | डा प्रदीप बाबुराव कांबळे D.P.M. सारु जालना 
४२ | डा सुने प्रफुल सुरेशराव D.P.H. ताआअ सिदेवाही जि चंद्रपूर 
४३ | ST संगीता वसंत सोनावणे [3.2.-. जिल्हा प्रशिक्षण केद्र सोलापूर 
४४ | डा नंदगवळी दर्शना रत्नाकर [3.2.-. ता आअ जळगाव जामोद जि बुलढाणा 
४५ | डा संतोष केरबा गायकवाड D.PH. ताआअ पाटण जि सातारा 
४६ | डा शिवाजी नागनाथ थोरात D.P.H. ताआअमाढा FST ATTN 
४७ | डा वंदनकुमार गजानन पाटील D.PH. ताआअतळा जि रायगड 
४८ | डा आशा बाबुराव चौगुले D.P.H. ता आअ कडेगाव जि सांगळी 
४९ | डाभाग्यश्री डी.सोनपिपळे D.P.H. उजिरुबारामती जि पुणे 
yo | ST देशमुख तुषार Gra D.P.H. जिल्हा प्रशिक्षण पथक जळगाव 
५१ | डा लोहारे बसवराज संघनाथ [3.2.-. जिल्हा क्षयरोग केद्र ठाणे 
५२ | डा थेरे समीर गोविदराव D.P.H. ता आअमुल जि चंद्रपूर 
५३ | डा प्रियंका वासुदेव निकोसे D.P.H. ता आ अचांदूर रेल्वे जिअमरावती 
५४ | डा महेश बाबुराव केसाळे Dee, जि रु औरंगाबाद 
५५ | ST वाघ निलेश शांकरराव D100. उ जिरु कळवण जि नाशिक 
५६ | डा विनोद पांडूरंग कोपलवाड D.A. ट्रामा केअर युनिट नायगाव जि नांदेड 
प्रपत्र -क 
अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
(आयुर्वेद) पदवीचा पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 
| 9 | डॉ अर्चना कटीयार रचना शारीर प्राआ केंद्र खानापूर ता हवेली जि पुणे 
२ | St गिता शांकरराव बोड शल्यतंत्र सामान्य ।उजिरुशोगाव जि बुलढाणा 


२. या आदेशान्वये पदस्थापना देण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सुधारीत पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी ७ दिवसाच्या आत रुजू व्हावे. विहित मुदतीत रुजू न झाल्यास संबंधित वैद्यकीय अधिकारी हे अनधिकृत 
गैरहजर समजून त्यांच्यावर नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. 

पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः पीजीपी- २०२१/प्र.क्र.०२ /सेवा-३ 


३. सदर आदेशान्वये पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झाल्यानंतर पदस्थापना देण्यात आलेल्या 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शासनाची (म्हणजेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील आरोग्य संस्थांमध्येच) 
विहीत कालावधीसाठी सेवा करणे बंधनकारक आहे. उक्त प्रपत्र-“अ*, प्रपत्र-“ब” व प्रपत्र-““क” मध्ये नमूद 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी विहित कालावधीची शासनाची सेवा न केल्यास रु.५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये पन्नास लक्ष 
HE) इतका दंड भरणे क्रमप्राप्त राहील. 


४. या आदेशान्वये वाचा येथील आयुक्तालयाच्या प्रस्तावातील पदव्युत्तर पदवी / पदविका अभ्यासक्रम 
अनुत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सुधारीत पदस्थापना देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे परिक्षा अनुत्तीर्ण 
झालेल्या व परिक्षा न दिलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आयुक्तालयाच्या स्तरावरुन कोवीड-१९ साठी वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांची आवश्‍यकता विचारात घेवून ७ दिवसाच्या आत तात्पुरती पदस्थापना देण्यात यावी. तसेच, सदर 
वैद्यकीय अधिकारी पदव्युत्तर पदवी / पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झाल्यानंतर आयुक्तालयाने त्यांच्या सुधारीत 
पदस्थापनेचा प्रस्ताव विनाविलंब शासनास सादर करावा. 


५. या आदेशान्वये पदव्युत्तर पदवी व पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झाल्यानंतर दिलेल्या पदस्थापनेच्या 
अनुषंगाने संबंधित वैद्यकीय अधिकारी हे त्यांच्या पदव्युत्तर पदवी व पदविका अभ्यासक्रमाच्या शैक्षणीक अर्हतेच्या 
अनुषंगाने कर्तव्य बजावत नाही, तोपर्यंत त्यांना ३ व ६ वेतनवाढी अनुज्ञेय करण्यात येवू नये. 


६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१२१६५२१७१७१७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Varsha Munja Bharose 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Health Department, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da20b708981b5122e87¢8346c4cc7468f 

821, 

serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99cd85325223aceef69d02bd455b7ca697 
h a [ (0 ५ e 2491623e0, cn=Varsha Munja Bharose 

Date: 2021.05.12 17:47:03 +05'30' 

(व. मुं. ARTA) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


) आयुक्‍त आरोग्य सेवा आयुक्‍तालाय, मुंबई. 
) संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
) सहसंचालक (अ. व प्र. आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
४) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळ). 
) जिल्हा शल्यचिकित्सक (सवी. 
) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपुर. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः पीजीपी- २०२१/प्र.क्र.०२ /सेवा-३ 


८) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

९) मा. मंत्री (सा. आ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

१०) सर्व संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांचे मार्फत) 
११) निवड नस्ती सेवा-३. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


